RNINo.MAHBIL / 2009 / 31744 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग एक - ल 


वर्ष ७ , अंक ३ ] ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये २३.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ , चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना , आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना , आदेश व निवाडे . 


महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक उद्योग वेतन मंडळ , मुंबई यांचेसमोर 


विवाद क्र . सीबीआर ०१/२०१२ 


को.ऑप. बँक एम्प्लॉईज युनियन रायगड 


प्रथम पक्ष 


विरूद्ध 


दि अण्णासाहेब सावंत को.ऑप. अर्बन बँक महाड लि . 


द्वितीय पक्ष 


मूळ वेतन , वेतनश्रेणी , अतिरिक्त 
वेतनवाढ , महागाई भत्ता , घरभाडे भत्ता , 
शहर पूरक भत्ता , वाहन भत्ता , वैद्यकीय 
भत्ता , अधिकारी भत्ता इतर मागण्यांबाबत . 


उपस्थिती : 


श्री . विश्वजित सावंत , सरचिटणीस 


युनियनच्या वतीने उपस्थित प्रतिनिधी . 


श्री . दिनेश येरूणकर , व्यवस्थापक ( ऑपरेशन ) 


बँकेच्या वतीने प्रतिनिधी . 


आदेश 


क्र.औसं / संकीर्ण / १ / २०२० / कार्या -८ / २६७३ , दिनांक २३ / ३ / २०२१. - जनरल सेक्रेटरी , को . ऑप . बँक एम्प्लॉईज युनियन , रायगड यांनी 
मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १ ९ ४६ कलम ४२ ( २ ) आणि मुंबई औद्योगिक संबंध नियम , १ ९ ४७ कलम ५२ अन्वये द्वितीय पक्ष चेअरमन , 
दि अण्णासाहेब सावंत को . ऑप . अर्बन बँक लि . , महाड यांना वेतनश्रेणी , मूळ वेतन , वेतनश्रेणी , अतिरिक्त वेतनवाढ , महागाई भत्ता , घरभाडे भत्ता , 
शहर पूरक ” भत्ता , वाहन भत्ता , वैद्यकीय भत्ता अधिकारी भत्ता इतर मागण्यांमध्ये फेरबदल करण्याकरीता विहीत नमुना “ ल ” अन्वये दि . २२ / ० ९ / 
२०१० रोजी नोटीस दिली होती . उभय पक्षकारांत करार न झाल्यामुळे को . ऑप . बँक एम्प्लॉईज युनियन , महाड यांनी मुंबई औद्योगिक संबंध 
अधिनियम , १ ९ ४६ कलम ५४ ( १ ) व मुंबई औद्योगिक संबंध नियम , १ ९ ४७ कलम , ६२ अन्वये विहित नमुना “ न " मध्ये दि . ०४/१०/२०१० रोजी 
समेटकर्ता , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १ ९ ४६ , पनवेल / रायगड यांना आपल्या मागण्यांबाबत प्रस्तावित केलेला बदल अंमलात न 
आणल्याबद्दल सूचना दिली . 

( १ ) 


भाग एक - ल -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ 
२. समेटकर्ता , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १ ९ ४६ , पनवेल यांनी उभय पक्षकारांत तडजोड होण्याची शक्यता नसल्याने कलम , 
७३ - अ / ८६ - कक अन्वये सहकारी बँक उद्योगाकरिता असलेल्या वेतन मंडळाकडे सदरचा दावा दाखल करण्यासाठी दि . २८/११/२०११ रोजी प्रथम 
पक्ष “ को . ऑप . बँक एम्प्लॉईज युनियन , महाड " यांना “ असफल प्रमाणपत्र " दिले . 

३ . प्रथम पक्ष को . ऑप . बँक एम्प्लॉईज युनियन , महाड यांनी दि . १७/०१/२०१२ रोजी मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १ ९ ४६ च्या 
कलम ८६ - कक अन्वये सदरचा दावा निवाड्यासाठी वेतन मंडळाकडे दाखल केला . 

वेतन मंडळाने सदरच्या दाव्यातील प्रथम पक्ष “ को . ऑप . बँक एम्प्लॉईज युनियन , रायगड " यांना आपल्या “ दाव्याचे निवेदन " 
दि . १७/०२/२०१२ रोजी किंवा त्यापुर्वी वेतन मंडळाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले . तसेच प्रतिवादी , “ दि अण्णासाहेब सावंत को . ऑप अर्बन बँक 
लि . , महाड " यांना त्यांचे “ लेखी निवेदन ” व “ दाव्याबाबतचे निवेदन ” दि . १७/०२/२०१२ रोजी किंवा त्यापुर्वी वेतन मंडळाकडे सादर करण्याचे निर्देश 
दि . १३/०२/२०१२ रोजीच्या नोटीसद्वारे दिले होते . त्याचप्रमाणे दि . १३/०२/२०१२ रोजीच्या नोटीसद्वारे समेटकर्ता , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , 
१ ९ ४६ , पनवेल यांना सदर प्रकरणांतील मूळ कागदपत्रे / दस्तऐवज दि . १७/०२/२०१२ पूर्वी या कार्यालयाकडे पाठविण्याबाबत निर्देश देण्यात आले 
होते . 


४ . 


समेटकर्ता , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १ ९ ४६ , पनवेल यांनी त्यांचे पत्र दि . २७/०२/२०१२ अन्वये सदर प्रकरणांतील कागदपत्रे / 
दस्तऐवज या कार्यालयाकडे पाठविली . 

५ . प्रथम पक्ष “ को . ऑप . बँक एम्प्लॉईज युनियन , रायगड " यांनी दि . १४.०३.२०१२ रोजी आपल्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ “ दाव्याचे 
निवेदन " वेतन मंडळाकडे सादर केले . तसेच प्रतिवादी “ दि अण्णासाहेब सावंत को . ऑप . अर्बन बँक लि . , महाड " यांनी उत्तरादाखल आपले “ लेखी 
निवेदन " दि . १४/०६/२०१२ रोजी वेतन मंडळासमोर दाखल केले सदर दाव्यात उभय पक्षकारांनी मागण्यांशी संबंधीत कागदपत्रे व दस्तऐवज दाखल 
केले . 


६ . 


७ . 


८ . 


दरम्यानच्या काळात दोन्ही पक्षकारांनी सदर विवादबाबत चर्चा सुरू असल्याचे कळविले . त्यानंतर प्रथम पक्ष “ को . ऑप . बँक एम्प्लॉईज 
युनियन , महाड " व द्वितीय पक्ष “ दि अण्णासाहेब सावंत को . ऑप . अर्बन बँक लि . , महाड " या उभय पक्षकारांमध्ये दि . २८/११/२०१२ रोजी झालेला 
करार वेतन मंडळाकडे सादर केला होता व वेतन मंडळाला लेखी निवेदनाद्वारे विनंती केली की , कराराला अनुसरुन योग्य ते संमती आदेश करावे . 

दरम्यानच्या काळामध्ये सहकारी बँक उद्योगाकरिताच्या वेतन मंडळाचे मा . अध्यक्ष श्री . अशोक पोहेकर यांचे निधन झाल्यामुळे वेतन 
मंडळाचे कामकाज पूर्णपणे बंद होते . त्यामुळे सदर प्रकरणांत कोणतेही आदेश पारित करण्यात आले नव्हते . 

महाराष्ट्र शासन , उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग यांची अधिसूचना क्र . मुऔस -६२०१६ / प्र.क्र . १७७ / कामगार -२ , दि . ०६ / ०३ / २०१ ९ 
व दि . ०८ / ०३ / २०१ ९ अन्वये सहकारी बँक वेतन मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली . सदरच्या वेतन मंडळाने दि . २७ / ०५ / २०१ ९ रोजीच्या 
नोटीसद्वारे उभय पक्षकारांना दि . ०७ / ०६ / २०१ ९ रोजी वेतन मंडळासमोर सुनावणीकरिता हजर राहण्याचे निर्देश दिले . 

९ . दि . ०७ / ०६ / २०१ ९ रोजी वादी “ को . ऑप . बँक एम्प्लॉईज युनियन , रायगड " व प्रतिवादी “ दि अण्णासाहेब को . ऑप . अर्बन बँक लि . , 
महाड " यांचे प्रतिनिधी वेतन मंडळासमोर हजर राहून लेखी निवेदन सादर केले . सदर लेखी निवेदनामध्ये उभय पक्षकारांच्या संमतीने दि . २८ / ११ / 
२०१२ रोजी वेतन करार झाला असल्याने सदर करारानुसार प्रकरण निकाली काढण्याची विनंती केली . 

१०. सहकारी बँक उद्योगाकरिताच्या वेतन मंडळाने “ को . ऑप . बँक एम्प्लॉईज युनियन , महाड " यांनी दाखल केलेल्या विवादातील मागण्या 
व दि . २८/११/२०१२ रोजी उभय पक्षकारांमध्ये झालेला करार पडताळून पाहिला आणि त्या आधारे पुढील आदेश पारीत करण्यात येत आहेत . 

आदेश 
प्रथम पक्ष “ को . ऑप . बँक एम्प्लॉईज युनियन , महाड " व द्वितीय पक्ष “ दि अण्णासाहेब को . ऑप . बँक लि . , महाड " यांच्यामध्ये सदर विवादात 
अंतर्भूत असलेल्या मागण्यांसंबंधात दि . २८/११/२०१२ रोजी झालेल्या करारास सहकारी बँक उद्योग वेतन मंडळ या आदेशाद्वारे संमती देत आहे व 
हा दावा एकमताने निकालात काढत आहे . तसेच सहकारी बँक उद्योग वेतन मंडळ प्रथम पक्ष “ को . ऑप . बँक एम्प्लॉईज युनियन , रायगड " यांनी 
सदरच्या दाव्यात कलम ११ ९ ड अन्वये केलेला अंतरिम अर्ज उभय पक्षकारात करार झाल्यामुळे निकालात काढत आहे . 

ठिकाण : - मुंबई 


दिनांक : - ०७ / ०६ / २०१ ९ . 


अनिल आनंदराव ढुमणे , 


नितीन काळे , 
स्वतंत्र सदस्य 


अध्यक्ष 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


३ 


विजय माधवराव मोगल , 


मोहन कोमराजी येणुरे , 

सदस्य 


सदस्य 


संजीव रमाकांत देशपांडे , 


भारत विठ्ठल तांबोळकर , 


सदस्य 


सदस्य 


रविंद्र त्रिंबकराव सहस्त्रबुद्धे , 


अनुपस्थित 
प्रसाद अरविंद पोटभरे , 


सदस्य 


सदस्य 


जयंता आदमने , 


चंद्रशेखर गजानन मैडकर , 


सदस्य 


सदस्य 


प्रविण दरेकर , 


विनोद उदयनारायण मिश्रा , 


सदस्य 


सदस्य 


प्रविण दटके , 


भगवान रामचंद्रराव पाटील , 


सदस्य 


सदस्य 


अनुपस्थित 
आशिष गोविंदप्रसाद नावंदर , 


अच्युत मधुसुदन क - हाडकर , 


सदस्य 


सदस्य 


अनुपस्थित 


प्रदिप जगताप , 


अजय विठ्ठलदासजी मुंदडा , 


सदस्य 


सदस्य 


रोमा सुनिल गुप्ते , 
प्रभारी सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


